भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना निवडश्रेणीत 
स्थानापन्न स्वरूपात पदोन्नती देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयएफएस-१०२३/प्र.क्र.११२/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा 

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र 

क्र.२००१९/०१/२०१९/॥८७-॥, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९ 
शासन आदेशा 

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाद्वारे संदर्भाधीन पत्रान्वये भारतीय वनसेवेतील 
अधिकाऱ्यांकरिता विविध श्रेणीमध्ये पदोन्नती देण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात 
आल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनानुसार तसेच भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, २०१६ च्या 
नियम क्रमांक ३ (२) (i) अनुसार केंद्र शासनाच्या नागरी सूचीमधीळ खालील विवरणपत्रात 
दर्शविलेल्या पदोन्नतीकरिता पात्र भावसे संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे ज्या वर्षी सेवेची तेरा वर्षे 
पूर्ण होतात त्या (त्यांच्या नावासमोरीळ रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या) दिनांकापासून निवड 
श्रेणी मध्ये (5881801101 Grade) (पे मॅट्रीक्स मधील स्तर १३) स्थानापन्न स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. भावसे अधिकाऱ्याचे नाव वाटप वर्ष श्रेणी लागू होण्याचा दिनांक 
4 | श्री. मनिष कुमार २०११ १ जानेवारी, २०२४ 
२ | डॉ. प्रभु नाथ शुक्ला २०११ १ जानेवारी, २०२४ 
3 श्री. आशिष ठाकरे २०११ १ जानेवारी, २०२४ 
| 8 | श्री. हेमंत कुमार मिना २०११ १ जानेवारी, २०२४ 
५ | डॉ. शिवबाला एस. २०११ १ जानेवारी, २०२४ 


2. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०५१५५४२७३९१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVIKIRAN SABAJI 
GOVEKAR 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर ) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 


शासन आदेश क्रमांकः आयएफएस-१०२३/प्र.क्र.११२/फ-७ 


२. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


सचिव, भारत सरकार, वने, पर्यावरण व जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, नवी दिल्ली 


मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 

. आदेशात नमूद संबंधित भावसे अधिकारी 

. अवर सचिव (H-9 H), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सहायक संचालक (भावसे लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवडनस्ती, फ-७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


